“राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)” या 
योजनेकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व-२०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१ 


दिनांक : १३ मार्च, २०२३. 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक, ग्राम विकास विभाग, रागांपं-२०१३/प्र.क्र.१४०/योजना-४, दि. ०९.०५.२०१७. 
२. शासन निर्णय क्रमांक, ग्राम विकास विभाग, राग्रस्वअ-२०२२/प्र.क्र.४०/आस्था१५, दि.१६.०९.२०२२. 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत “पुनर्रचित (Revamped) राष्ट्रीय ग्राम 
स्वराज अभियान” ही योजना राबविण्यात येत असून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.योजनेंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावरील 
देखरेख व अंमलबजावणीसाठी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यांना संदर्भ 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विभाग प्रमुख घोषित करण्यात आलेले आहे. 


राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून या योजनेच्या निधीचे 
प्रमाण हे केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% असे आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या वितरणासाठी उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पूणे हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत. तथापि, सदर कार्यालयाकडून राज्य प्रकल्प संचालक, 
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पूणे यांना निधी वितरणास होणारा विलंब टाळण्याकरीता संचालक, 
राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पूणे या पदास “नियंत्रक अधिकारी” 
व उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पूणे या पदास “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


QUA नणय निर्णय :- 


“राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा 
यासाठी प्राप्त होणारा निधी वितरीत करण्याकरीता व तो खर्च करण्याकरीता राज्य प्रकल्प 
संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे या पदास “नियंत्रक 
अधिकारी” व उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे या पदास 
महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व २०२२/प्र.क्र.०६ /आस्था-१५ 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.-३१/२०२३/कोप्र-५, दि.१४.०२.२०२३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१३१६३३३४३२२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


URMILA 1001101) 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 
JOSHI Hie TE RPE 
(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. महासंचालक, UTI चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड , पुणे. 
२. विभागीय आयुक्त , पुणे 
3. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण, पुणे, औरंगाबाद,नागपूर, अमरावती व नाशिक. 
(विभागीय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
८. महाळेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
९. वित्त विभाग , कार्यासन क्र. कोषा प्रशा-५/अर्थ-१७/व्यय-१५ 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 
११.निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


